“NAT उप अधीक्षक” सहायक 
पोलीस aya (निकाळछ” या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या 
बदली/ पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : ११ जून, २०२३. 
संदर्भ :- १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/एक-ते-तीन/ 
पोल-१अ, दिनांक २२.०५.२०२३. 
२) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/पोल-१अ, 
दिनांक २४.०५.२०२३ व ३०.०५.२०२३. 


शासन आदेश. 


शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/एक/पोळल-१अ, दिनांक 
22.04.2023, यामध्ये अंशात: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
“पोलीस उप अधीक्षक” सहा. पोलीस आउुक्त (निडर “या संवर्गातील अधिका-यांची, स्तंभ (४) 
मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. । रा.पो.से. अधिका-याचे नाव शासन आदेशा, पदोन्नतीने सुधारित 
(श्री./श्रीम.) गृह विभाग, पदस्थापना 
क्र.रापोसे-१७२३/ 
प्र.क्र.१११/एक/पोल-१अ, 
दिनांक २२.०५.२०२३, 
यामध्ये निर्दिष्ट पदोन्नतीने 
पदस्थापना 
(१) (२) (३) (3) 
ae . | विनितकुमार जयवंत चौधरी | पोलीस उप अधीक्षक, उप विभागीय पोलीस 
डायल ११२, नवी मुंबई अधिकारी, रत्नागिरी 
२. । योगेश अशोकराव गावडे । सहायक पोलीस आयुक्‍त, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई नवी मुंबई 
३. | संजय HORT महाजन उपविभागीय पोलीस उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, चांदूर रेल्वे, अधिकारी, नंदूरबार 
अमरावती ग्रामीण 


२. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१११/दोन/पोल-१अ, दिनांक 
22.04.2023, यामध्ये अंशात: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
“पोलीस उप अधीक्षक”/सहा. पोलीस आउुक्त (निकास ”या संवर्गातील अधिका-यांची, स्तंभ (४) 
मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


IIR Sa क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/पोल-१अ 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव शासन आदेशा, बदलीने सुधारित पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) गृह विभाग, 
क्र.रापोसे-१७२३/ 
प्र.क्र.१११/दोन/पोळ-१अ, 
दिनांक २२.०५.२०२३, 
यामध्ये निर्दिष्ट बदलीने 
पदस्थापना 
(१) (२) (३) (5) 
| . | श्रीकांत औदुंबर डिसले उप विभागीय पोलीस पोलीस उप अधीक्षक, 
अधिकारी, नंदूरबार महामार्ग सुरक्षा पथक, 
छत्रपती संभाजीनगर 
२. । विलास विठ्ठल यामावार उप विभागीय पोळीस उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, देऊळगांव राजा, | अधिकारी, अक्कलकोट, 
जि. बुलढाणा. जि. सोलापूर 
३. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/एक/पोल-१अ, दिनांक 


२२.०५.२०२३, द्वारे श्री.रविंद्र दगडु होवाळे यांची “SMITHS पोलीस अधिकारी अक्कलकोट” 


या पदावर करण्यात आलेली पदस्थापना, याद्वारे, रद्द करण्यात येत असून त्यांच्या सुधारित 


पदस्थापनेचे seal स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


Ss 


शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/तीन/पोल-१अ, दिनांक 


22.04.2023, यामध्ये अंशात: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
“TART उप अधीक्षक”/यहा. पोलीस आउुक्त निकास ”या संवर्गातील अधिका-यांची, स्तंभ (४) 
मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. । रा.पो.से. अधिका-याचे शासन आदेश, बदलीने सुधारित 
नाव गृह विभाग, पदस्थापना 
(श्री./श्रीम,) क्र.रापोसे-१७२३/ 
प्र.क्र.१११/तीन/पोल-१अ, 
दिनांक २२.०५.२०२३, 
यामध्ये निर्दिष्ट बदलीने 
पदस्थापना 
(१) (2) (3) (8) 
a संदीप रघुनाथ गावित । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, उप विभागीय पोलीस 
पाचोरा अधिकारी, जळगांव शहर 
२. | कल्याणजी नारायण घेटे सहा. पोलीस आयुक्त, सहा. पोलीस आयुक्त, 
ठाणे BSL कल्याण विभाग, ठाणे SSX 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


IIR आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/पोल-१अ 


५. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१११/दोन/पोल-१अ, दिनांक 
22.04.2023, द्वारे श्री.सुशीलकुमार काशिबाराव नायक यांची “उप विभागीय TANT अधिकारी 
जळगांव FEV” Al पदावर करण्यात आलेली पदस्थापना, याद्वारे, रद्द करण्यात येत असून त्यांच्या 
सुधारित पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


६. पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस उप अधीक्षक/यहा. पोलीस आउुक्त 
(निडर ”या संवर्गातील अधिका-याची, याद्वारे, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, पदोन्नतीने 
सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. । रा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना पदोन्नतीने सुधारित 
(श्री./श्रीम.) पदस्थापना 
(१) (2) (3) (8) 
haa साजन रुपलाल सोनवणे पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, साक्री, जि. धुळे 


७. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/पोल-१अ, दिनांक 
२४.०५.२०२३, यामध्ये अंशात: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
“पोलीस उप अधीक्षक”/यहा. पोलीस आउुक्त (निकास ”या संवर्गातील अधिका-यांची, स्तंभ (४) 
मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे शासन आदेश, बदलीने सुधारित 
नाव गृह विभाग, पदस्थापना 
(श्री./श्रीम,) क्र.रापोसे-१७२३/ 
प्र.क्र.१११/पोल-१अ, दिनांक 
२४.०५.२०२३, 
यामध्ये निर्दिष्ट बदलीने 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 
1 ; सचिन बापु सांगळे उप विभागीय पोलीस उप विभागीय पोलीस 

अधिकारी, वर्धा अधिकारी, जालना शहर 


८. पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “OTT उप अधीक्षक/यहा. पोलीस STAT 
(निडर ”या संवर्गातील अधिका-यांची, याद्वारे, स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट विद्यमान पदांवरुन, स्तंभ 
(४ मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. । रा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम,) 
(१) (२) (३) (3) 
a . | दिनकर सुखदेव डांबळे उप विभागीय पोलीस उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, भूम अधिकारी, परभणी शहर 
२. | आबुराव किसन सोनवणे । पोळीस उप अधीक्षक, सहा. पोलीस आयुक्त, 
आर्थिक गुन्हे शाखा, वर्धा । बृहन्मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


BIR Sa क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/पोल-१अ 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 

(१) (२) (३) (3) 

३. | शांकर भाऊसाहेब काळे पोलीस उप अधीक्षक, उप विभागीय पोलीस 
अनुसूचीत जमाती जात अधिकारी, महाड 
प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, नागपूर 

४. | धनंजय महादेव येरुळे अपर उप आयुक्त, उप विभागीय पोलीस 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई | अधिकारी, पाचोरा 

५. | अशोक लालसिंग राजपूत । सहा. पोलीस आयुक्त, सहा. पोलीस आयुक्त, 
ठाणे शहर पनवेल विभाग, नवी मुंबई 

६. । माधव ज्ञानोबा रेडी सहा. पोलीस आयुक्त, अपर पोलीस अधीक्षक 
सोलापूर शहर (ए.ट.प.), लाचलुचपत 

प्रतिबंधक विभाग, नाशिक 

७. | पुंडलिक नामदेवराव सहा. पोलीस आयुक्त, उप विभागीय पोलीस 

भटकर आर्थिक गुन्हे व सायबर अधिकारी, कामठी (कन्हान) 
गुन्हे, नागपूर शहर उपविभाग, नागपूर ग्रामीण 

८. | रोहिणी तात्याराव साळुंखे | उप विभागीय पोलीस उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, सावंतवाडी अधिकारी, जयसिंगपूर 

९. | विनोद गोपाळ कांबळे उप विभागीय पोलीस सहा. पोलीस आयुक्त, 
अधिकारी, कणकवली बृहन्मुंबई 

गि ०. | सई प्रताप भोरे-पाटील उप विभागीय पोलीस उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, तुळजापूर अधिकारी, अकलूज 


९. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१११/दोन/पोल-१अ, दिनांक 
22.04.2023, द्वारे श्री.प्रदीप ज्ञानेश्वर जाधव यांची “उप विभागीय पोलीस अधिकारी FETS” aT 
पदावर करण्यात आलेली बदलीने पदस्थापना, याद्वारे, रद्द करण्यात येत असून त्यांच्या सुधारित 
पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


१०. तसेच, श्री.भागवत सुपडू सोनवणे यांची “सहायक पोलीस आउुक्त नकी Fas” या 
पदावरुन, याद्वारे, बदली करण्यात येत असून त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे काढण्यात 
येतील. 

११. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


१२. हा शासन आदेशा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/पोल-१अ 
१३. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१११६२३३९८५२९ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCod: y hth 

2 7 


d855fc787a96e36f1 1flc87a9f66cfd9bad01 184493F 


27357 E 
ym=E15DEDFO11CBE07295FC54DEC7494CDD2EBE3FAQ, 
ber=8538CD1E408948F7D025537D5F6589BD8958D 189532 
2E66D2CCSEDF89AD0D79E, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 
Date: 2023.06.11 16:30:06 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


-0 


) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) सर्व पोलीस आयुक्त. 

) सर्व परिक्षेत्रीय विहोष पोलीस महानिरीक्षक/पोळीस उप महानिरीक्षक. 
) 

) 

) 

) 


av AD 


Cc 
ae 


सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT FETTATSE, महाराष्ट्र राज्य यांच्यायार्फत 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


Nn S&S O&M 


vo 


पृष्ठ ५ Tat ५ 


